वाचा:- 


प्रस्तावना: 


नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेचे नाव 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी 
वस्ती सुधार योजना असे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विघयो २०१३/प्र.क्र.१८२/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:-विघयो १०२०००/१५९२/प्र.क्र.१८९/ 
नवि-४, दि. ५.३.२००२ 

शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, क्रमांक:-विघयो १०२०००/१५९२/प्र.क्र.१८९/ 
नवि-४, दि. ¥.9.2002 

शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:-विघयो १०२०००/१५९२/प्र.क्र.१८९/ 
नवि-४, दि. २५.९.२००२ 

शासन परिपत्रक ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:-विघयो १०२०००/१५९२/ प्र.क्र.१८९/ 
नवि-४, दि.२.११.२००२ 

शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक:-मुमंस/विघयो १०२०५/१५९२/ प्र.क्र.६/ 
२००५/नवि-४, दि. १८.१.२००६ 

शासन शुध्दीपत्रक ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:- मुंमस/विघयो १०२०५/१५९२/ 
प्र.क्र.६/२००५/नवि-४, दि. १३.७.२००६ 

शासन शुध्दीपत्रक ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:-डिव्हिवाय-२६१५/प्र.क्र.१६२/ 
नवि-४, दि. १२.८.२०१५ 

शासन निर्णय ,नगर विकास विभाग, क्रमांक:- विघयो२०१३/प्र.क्र.१८२/नवि-४, 

दि. १.९.२०१६ 


नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना १९९६ पासून राज्यातील नागरी क्षेत्रातील fears घटक 


लोकसंख्येच्या कल्याणासाठी राबविली जाते. नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचे १९९६ पूर्वी निर्गमित 


ooo शासन निर्णय अधिक्रमित करुन संदर्भाधीन क्र. १ येथील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात आला व त्याअन्वये सदर योजनेचे संनियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवून योजनेची मार्गदर्शक 


तत्वे विहित करण्यात आली. संदर्भ क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेचे नाव "लोकशाहीर 
अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना" असे करण्यात आलेले होते. तथापि, सदर योजनेच्या 


नावात बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विघयो २०१३/प्र.क्र.१८२/नवि-४ 


शासन निर्णय: 

सध्याच्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेचे नाव बदलून "साहित्यरत्न 
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना" असे करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
सदर योजनेसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना पूर्वीप्रमाणेच राहतील. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२३१४३७५२२९२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pandurang 1091301: 


Panduran g Dita tne by Pandang 


ban 
lopment Department, postalCode=400032 
st=Maharash' 


Jotiba Jadhav शा नी 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, नगर विकास विभाग 


१. संबंधित पालकमंत्री, सर्व जिल्हे 

२. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
३. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (ले.प.)-१ व २, मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (ले.व अ.)-१व , मुंबई/नागपूर 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.विभागीय आयुक्त (सर्व महसूली विभाग) 

११.आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

१२.सर्व, जिल्हाधिकारी 

१३.संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई 

१४.संचालक, नगररचना, पुणे 

१५.सर्व, उपसंचालक, नगररचना शाखा (सर्व विभाग) 

१६.सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींचे मुख्याधिकारी 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८.सहायक संचाळक/नगर रचनाकार, नगर रचना (सर्व जिल्हे) 
१९.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

२०.निवड नस्ती (नवि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


